मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत अमरावती 
जिल्ह्यातील १३ ग्रामपंचायतींच्या इमारत 
बांधकामास मंजुरी प्रदान करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापंई-२०२०/प्र.क्र.४४/बांधकाम-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २१ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१) शा. नि. ग्रा. वि. वि. क्रमांकः ग्रापंई-२०१७/प्र.क्र.२४६/बांधकाम-४, दि.२३ जानेवारी, 
२०१८ 


शा.नि.ग्रा.वि.वि. क्रमांकः ग्रापंई-२०१८/प्र.क्र.५३/ बांधकाम-४, दि.२ नोव्हेंबर, २०१८ 


x 


शासन समक्रमाकांचे दिनांक ०९ फेब्रुवारी, 2022 रोजीचे पत्र 


AN 
— 


x 


शासन समक्रमाकांचे दिनांक ०९ फेब्रुवारी, 2022 रोजीचे पत्र 


उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प, जिल्हा परिषद, अमरावती यांचे पत्र क्रमांकः 
जा.क्र.जिप/पंचा/ग्रापंई/८८२/२०२२, दिनांक १० मार्च, २०२२. 


ल 
“-_ 
m— 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही अशा 
ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी “मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री 
ग्रामपंचायत बांधणी योजना” संदर्भीत शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली आहे. ग्रामीण 
भागासाठी पायाभूत सुविधांची असणारी आवश्यकता व त्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या स्त्रोतांची 
मर्यादा विचारात घेऊन मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतंर्गत 
स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नसलेल्या अशा अमरावती जिल्ह्यातील १३ 
ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंई-२०२०/प्र.क्र.४४/बांधकाम-४ 


शासन नणय निर्णय:- 

मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेतंर्गत ज्या ग्रामपंचायतींना 
स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही अज्ञा अमरावती जिल्ह्यातील १३ ग्रामपंचायतींना 
स्वत:चे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यास शासन निर्णय क्र.ग्रापंई-२०१७/ प्र. क्र. २४६/ बांधकाम-४, 
दि.२३ जानेवारी, २०१८ व झासन निर्णय क्र. ग्रापंई-२०१८/प्र.क्र.५३/बांधकाम-४, दि. २ नोव्हेंबर, 
२०१८ मधील तसेच पुढील अटींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत असून सदर 
ग्रामपंचायतींची यादी सोबत प्रपत्र - अ मध्ये देण्यात आली आहे. 


१. प्रस्तुत इमारत बांधकामामध्ये ग्रीन बिल्डींग संकल्पना अंमलात आणून, नैसर्गिक 
प्रकाशयोजना व वायुवीजन, पाण्याच्या व उर्जेच्या वापरात काटकसर, पर्जन्य जलपुन:्भरण 
आणि जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्य व साधन-सामुग्रीचा वापर करणे 
आव्यक राहील. 

२. प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त एक वर्षात पूर्ण होईल, असे नियोजन 
करून, इमारत बांधकामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची 
संबधित उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं), जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 


२. सोबतच्या प्रपत्र-अ मधील स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींनी 
या योजनेमधून त्यांच्या कार्यालयाचे बांधकाम करावयाचे असल्यास प्रथम ग्रामसभेचा ठराव करुन 
लोकसंख्येच्या टप्प्याप्रमाणे शासनाने निश्चित केलेल्या बांधकाम मुल्यांनुसार ग्रामपंचायतीने 
स्वनिधीतून भरावयाचा हिस्सा भरण्यास सदर ग्रामपंचायत तयार असल्याचे प्रमाणित करावे. सदर 
ग्रामपंचायतींनी वरीलप्रमाणे ठराव संमत केल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय 
उपलब्ध नसल्याची खात्री केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने अंतिम मंजूरी प्रदान करावी. 


३. ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या कार्यालयाचे बांधकाम शासन निर्णय क्र.ग्रापंई-२०१३/प्र.क्र.१८९/ 
पंरा-७, दि.३०.०१.२०१४ अन्वये तयार केलेल्या प्रचलित आराखड्यानुसार करणे आवश्‍यक राहील. 
४. या योजनेतंर्गत अंतिमत: निवड करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यालयाच्या 
बांधकामासाठी निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने विहीत केलेल्या टक्केवारीच्या मर्यादेत 
जिल्हा परिषदांमार्फत निधी वितरित करण्यात येईल. 


५. सदर कामांकरिता होणारा खर्च हा मागणी क्र.एल-३, “२५१५ इतर ग्राम विकास कार्यक्रम, 
१९८, ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००) (००) (१०) मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत 
बांधणी योजना (२५१५ २५५७) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंई-२०२०/प्र.क्र.४४/बांधकाम-४ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०३२११०१३३७१६२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 

AV | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


DEVICHAND चाचा 
JAIN मे 
(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती 
६. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
७. जिल्हाधिकारी, अमरावती 
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अमरावती 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
१०.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद अमरावती 
११.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग 
१२. अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अमरावती 
१३.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं), जिल्ह परिषद अमरावती 
१४. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद अमरावती 
१५.निवड नस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंई-२०२०/प्र.क्र.४४/बांधकाम-४ 


प्रपत्र - अ 
अ.क्र. | जिल्ह्याचे तालुक्याचे ग्रामपंचायतीचे नाव शासन हिऱ्याचा निधी 
नाव नाव 

ri न. ३ a क क्क स ५ 
१ अमरावती मोर्शी घोडगव्हान १०.८० 
2 पार्डी १५.३० 
3 अंबाडा १४.४० 
४ वरुड चिंचरगव्हाण १५.३० 
4 sus १५.३० 
६ चांदूर बाजार राजना पुर्णा १०.८० 

अचलपुर गौरखेडा कुंभी १४.४० 
८ घोडगाव १५.३० 
९ देवमाळी १४.४० 
१० अंजनगांव सु. विहीगांव १४.४० 
११ दर्यापुर सामदा १४.४० 
१२ धारणी चाकर्दा १४.४० 
१३ दिया १४.४० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


